आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत... 
२०२० - २०२१. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक : सकआ-२०२०/प्र.क्र.५१/आस्था 2, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- 29.99.2020. 


वाचा :-9) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सकआ-२०२०/प्र.क्र.५१/आस्था-२, 
दि.१०.०९.२०२० 
२)आयुकक्‍्त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/आस्था-६/मावक/अस्थायी पदे मंजूरी /१६९०/ 
२०२०-२१/पुणे, दि.१८.११.२०२० 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ येथील शासन निर्णय दि.१०.९.२०२०अन्वये आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे 
यांच्या आस्थापनेवरील ६४५० अस्थायी पदांना विविध अटी व शतींच्या अधीन राहून दिनांक १ .९.२०२० ते 
दि.२८.२.२०२१ या कालावधीकरीता पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे 
२. सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र - “ऐ“ जिल्हानिहाय व वसतीगृहनिहाय अस्थायी पदांची 
माहिती मध्ये अ.क्र. ६ येथे मागासवर्गीय गुणवंत मुलांचे शासकीय वसतीगृह, मुंबई. 

ऐवजी 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतीगृह, बी.डी.डी. चाळ क्र. ११६, वरळी मुंबई या 
नावाचा समावेश करण्यात येत असून सदर पदांस दिनांक १ .९.२०२० ते दि.२८.२.२०२१ या कालावधीकरीता 
पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी शासन निर्णय दि.१०.०९.२०२० मधील इतर अटी व शार्ती जज्ञाच्या जशा लागू 
राहतील. 
8. प्रस्तुत शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०११२७१६४३३८९१२२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY GIRIDHAR 9 कडा 
PATIL प See ee 
(सं. गि.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
२. आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे 
3. संचालक, विमुक्‍त जामी, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण संचालनालय, पुणे 
४. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 
५. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सकआ-२०२०/प्र.क्र.५१/आस्था 2, 


६. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपुर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. वित्त विभाग, व्यय -१४/ अर्थसंकल्प-७/ आपुक, मंत्रालय, मुंबई 

१२. कक्ष अधिकारी (मावक /अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

१३. निवडनस्ती (३ प्रती) आस्था -२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


